पृष्ठे 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 

व चार – क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , शके १ ९ ४४ 


वर्ष ९ , अंक ४ ] 

[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


सत्यमेव जयते 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती १-१० 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . १४६ . 


अ . - एक -१ ( १८०२ ) . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - अ . – ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


पृष्ठे 
नाही . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

वाचा : - जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश क्र . अका - प्र.अ.- भूसं.- कावि . - ५८१-२०२१ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ व महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक प्र.अ - भू.सं. अ.का.- कावि - ३२-२०२३ – 

ज्याअर्थी , शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना , क्र . डी . पी . अंजनगांव सुर्जी ( आर ) टी . पी . व्ही- ६-७४२७ , दिनांक १८ डिसेंबर १ ९९ २ 
अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ मधील पोट - कलम ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केली 

( १ ) 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


आहे . उक्त शासन मंजूर विकास योजनेमधे मौजा खेल बाबुजी , ता . अंजनगांव सुर्जी येथील सर्व्हे नंबर १३२/२ मधील जागा आरक्षण क्रमांक १० ( यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त आरक्षण " असा केला आहे . ) मध्ये कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा विस्तार या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता ( यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे . ) आरक्षित करण्यात आली आहे . यापैकी खेल बाबुजी सर्व्हे नंबर १३२/२ मधील क्षेत्र ०.४६ हे . आर जमीन 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा केला आहे . ) उक्त आरक्षणात आरक्षित करण्यात आलेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मधील अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये नमूद सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . सचिव , कृषि उत्पन्न बाजार समिती तथा सक्षम अधिकारी , अंजनगांव 
सुर्जी यांनी याबाबत भूसंपादन प्रस्ताव सादर केला आहे . तसेच उक्त वाचा संदर्भिय आदेशान्वये उक्त जमिनीचे संपादनाबाबत कार्यवाही करावयाची 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाचे दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द अधिसूचना क्रमांक एमआयएस - ११-२०१४ - सीआर 
७७ ( पार्ट- २ ) अ - २ नुसार १०००० ( दहा हजार ) हे पेक्षा जास्त नसलेल्या भूसंपादनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना समुचित शासन म्हणून घोषित 
केले आहे ; 


त्याअर्थी , आता , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे ; याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) चे कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन आणि नगर रचना अधिनियमाचे कलम १२६ 
( २ ) व १२६ ( ४ ) मधील तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


तसेच , अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीचा विस्तार फळे , 
भाजीपाला मार्केट तसेच दुकान गाळे यांचे बांधकामासाठी निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघु सिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभः 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २-४७-२०२१-२०२२ , 

गाव खेल बाबूजी , तालुका अंजनगांव सुर्जी , जिल्हा अमरावती . 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित संपादन क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 


१ 


शके १ ९ ४४ 


१३२/२ 


एकूण क्षेत्र .. 


( ३ ) 

हे . आर 

० ४५ 


० ४५ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अंजनगांव सुर्जी चे कामाकरीता . 

: 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अंजनगांव सुर्जी चे विस्तार अंतर्गत फळे , भाजीपाला मार्केट तसेच दुकान गाळे यांचे 
बांधकामासाठी . 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती अंजनगांव सुर्जी विस्तार अंतर्गत फळे , भाजीपाला मार्केट तसेच दुकान गाळे यांचे बांधकाम 
यामुळे शेतक - यांचे शेतमाल , फळे व भाजीपाला यांस बाजारपेठेची पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊन शेतक - यांचा 
आर्थिकस्तर वाढून जीवनमान उंचावेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


दिनांक ० ९ जानेवारी २०२३ . 


शके १ ९ ४४ 


३ 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही ) . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . १४७ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनवर्साहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक प्र.अ. भूसं.अ.का. कावि- ५०-२०२३ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ , ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल : 


" 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे , ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यानी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 
; 


४ 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


Soc wo 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 

६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


१ पै . 


कक 


१ पै . 


१ पै . 

१ पै . 


२ पै . 

२ पै . 


३ पै . 

३ पै . 

४ पै . 

५ पै . 

५ पै . 

५ पै . 

५ पै . 

१३ पै . 

३२ पै . 

३२ पै . 

३२ पै . 

३२ पै . 

३२ पै . 

३३ पै . 

५४ पै . 

५४ पै . 


५४ पै . 

५४ पै . 

५७ पै . 


५७ पै . 

५७ पै . 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ - ४७-२०२१-२०२२ , 

गाव दोनद , तालुका व जिल्हा अमरावती . 

अ . क्र . 


संयुक्त मोजणी 
प्रमाणे 

( ३ ) 

हे . आर 


० २२ 

० ५४ 

० २३ 

१२६ 

२७० 

२५ ९ 

० ३७ 

० २६ 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


० ६० 

० ३४ 

० ७० 

० २० 

०२१ 

००८ 

१३३ 

० ६ ९ 

० ६ ९ 

० ६ ९ 

०७१ 

१२१ 

२३५ 

१२१ 

३५६ 

३४५ 

० ९९ 

० ७८ 

० ४६ 


( १ ) 


२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 

गट क्रमांक 

( २ ) 


५७ पै . 

५७ पै . 

५७ पै . 

५८ पै . 


५८ पै . 

५८ पै . 


५८ पै . 

५८ पै . 


५८ पै . 

५८ पै . 

६० पै . 

६० पै . 

६० पै . 


६० पै . 

६१ पै . 

६२ पै . 


६२ पै . 

६२ पै . 

६२ पै . 

६३ पै . 


६३ पै . 

६५ पै . 


शके १ ९ ४४ 


६५ पै . 

६४ पै . 


६४ पै . 

६४ पै . 


एकूण . 


संयुक्त मोजणी 
प्रमाणे 
( ३ ) 

हे . आर 


० २३ 

० १३ 

० ०४ 


१२१ 

१७० 

० ३० 

०३१ 

० ३० 

० ३० 

१६२ 

११० 

११० 

११० 

११० 

०६१ 

१२१ 

१२१ 

०८१ 

०८१ 

०५८ 

०५८ 

० ४६ 

० ४७ 

१२१ 

० ४० 

११२ 


४८ ४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 

सामाजिक मिळणारे लाभः 


: पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प . 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे . 

पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचवणार आहे . 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 


अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ - अ 
महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


- निरंक - 

- निरंक 


शके १ ९ ४४ 


- 


- 


५ 


टीप . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . १४८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ( १ ) 
अन्वये . 


क्रमांक प्र.अ. भूसं.अ.का. कावि - ५१-२०२३ 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक - संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ , ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 

अ . - एक -२ ( १८०२ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश ‘ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ' असा केला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचिमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचिमध्ये तपशील नमूद करावा . ) 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


O ४ ন ১0 


३ 


४ 


५ 


६ 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 

( २ ) 


४ 
४ 
४ 
20 


3 


४ 

पै . 

४ पै . 

५ 


शके १ ९ ४४ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०२१-२०२२ , 
गाव नांदुरा लष्करपुर , तालुका व जिल्हा अमरावती . 
संयुक्त मोजणी 

अ . क्र . 


प्रमाणे 

( ३ ) 

हे . आर 


० २१ 

० ३७ 

०७१ 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


०८१ 

११० 


( १ ) 


२५ 

२६ 

२७ 


२८ 

२ ९ 

३० 


सर्व्हे क्रमांक किंवा 
गट क्रमांक 
( २ ) 


३० 

२ ९ पै . 

२ ९ पै . 

३१ पै . 

३१ पै . 

३२ 


ले 


संयुक्त मोजणी 

प्रमाणे 
( ३ ) 

हे . आर 


०६५ 

० ५४ 

० ४४ 

२०३ 

२ १३ 

०८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक - चालू 


( १ ) 


७ 

८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 


१६ 


१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 


६ 

७ 

८ 


( २ ) 


९ 

१० 

१२ 

१४ 

१६ पै . 


१७ 

१८ पै . 

१८ पै . 

२३ 

२४ 

२६ 

२७ पै . 

२७ पै . 

२७ पै . 

२८ 


प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
सामाजिक मिळणारे लाभः 


( ३ ) 

हे . आर 

०८१ 

० ७ ९ 

३५० 

१२१ 

० ९ ५ 

०८१ 

१७१ 

० २२ 

१२३ 

०८१ 


० २० 

० ५३ 

०८० 

१०० 

० ४ ९ 

० ५० 

० ५० 

० ४ ९ 


( १ ) 


३१ 

३२ 

३३ 

38 


३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 


४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( २ ) 


३५ 

३६ 

३८ 

३ ९ पै . 


के 
के 


३ ९ पै . 

३४ 

४२ 

४३ पै . 

४३ पै . 

४३ पै . 


४३ पै . 

४० 

४१ पै . 

४१ पै . 

४१ पै . 


५० पै . 

५० पै . 

५१ 


एकूण 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . - सबब माहिती निरंक 


( ३ ) 

हे . आर 

०८१ 


१६२ 

१४० 


३२५ 

३२६ 

० ८६ 

० २५ 

० २२ 

०४८ 

० ३२ 

० ४० 


० ३८ 

०५६ 

० ३६ 

० ३६ 

० १० 

० १० 

० २० 


४१ ७० 


: पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्प . 

: पेढी बॅरेज उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता भूसंपादन करणे . 

पेढी बॅरेज उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या संपादनामुळे भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचवणार आहे . 


७ 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ - अ 
महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 
आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती : 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा 
तपशील 


अमरावती : 

दिनांक ११ जानेवारी २०२३ . 


टीप . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . १४ ९ . 


अ . क्र . 

( १ ) 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


०१ 


०२ 


०३ 


- निरंक - 

- निरंक - 


क्रमांक कावि - आस्था - कक्ष -१ ( १ ) १२ - २०२३. 

शासन निर्णय , राजनैतिक सेवा विभाग , क्रमांक पी -१३ दोन - बी , दिनांक १६ जानेवारी , १ ९ ५८ आणि दिनांक ०६ ऑगस्ट , १ ९ ५८ च्या 
समक्रमांकाच्या शासन निर्णयानुसार विहीत करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी , डॉ . ह . पि . तुम्मोड , जिल्हाधिकारी , बुलढाणा , बुलढाणा 
जिल्ह्याकरीता सन २०२३ या वर्षासाठी खालील नमूद तीन स्थानिक सुट्या घोषीत करीत आहे . 


कोणत्या कारणास्तव 
( २ ) 

राष्ट्रमाता माँ जिजाऊसाहेब 
जयंती 


बुलडाणा : 

दिनांक ११ जानेवारी २०२३ . 


आदेश 


नारळी पौर्णिमा ( रक्षाबंधन ) 

जेष्ठागौरी पुजन 


अनुसूची 

दिनांक 

( ३ ) 

१२ जानेवारी २०२३ 


३० ऑगस्ट २०२३ 

२२ सप्टेंबर २०२३ 


वार 

( ४ ) 

गुरुवार 


बुधवार 

शुक्रवार 


शके १ ९ ४४ 


पवनीत कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


स्थानिक सुट्याचे क्षेत्र 
( ५ ) 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 


हा आदेश बुलढाणा जिल्ह्यातील दिवाणी , फौजदारी न्यायालये व अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 


डॉ . ह . पि . तुम्मोड , 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . १५० . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक उविअ - प्रस्तु - ४ - भूसं . - क . लि . - कावि - ०३-२०२३.– 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक MIS - २०१४ 
CR.७७ - A - २ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना संबोधण्यात यावे ) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन 
करताना [ सदरहू कायद्याच्या कलम ९ मधील पोट - कलम ( झ अ ) नुसार ] जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या 
जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी , अनुसूची - एकमध्ये 
दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमि ” असा उल्लेख करण्यात येईल . ) अनुसूची- दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक 
आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल . ) याबाबत जिल्हाधिकारी , 
वाशिम यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम २ च्या पोट - कलम ( १ ) नुसार सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन 
संपादन करण्यात येते . असे अधिसूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनूसूची - तीनमध्ये नमूद केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि संपादन करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट - कलम ( १ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करण्याकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची - पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी , आता , सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमि कायद्याच्या 
प्रकरण ४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यत कोणतीही व्यक्ती उक्त जमिनीचा अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु , जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमिच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट 
कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल . 


शके १ ९ ४४ 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणिवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका - याव्दारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 


९ 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त नियम 
असा करण्यात येईल ) चे नियम १० उप - नियम ( ३ ) अन्वये भूमि अभिलेख अद्ययावत करण्याचे कामी हाती घेतील . 


अ . एक- ३ ( १८०२ ) . 


अ.क्र . 

( १ ) 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३ , पोट - कलम ( ग ) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 


१ 


अनुसूची एक 
भूमिचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३-४७-२०१९ -२०२० , 

गावाचे नाव कुपटा , ता . मानोरा , जिल्हा वाशिम 

सर्व्हे नं . / गट नंबर ७/१२ प्रमाणे क्षेत्र संपादित करावयाचे क्षेत्र 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

हे . आर 

हे . आर 

० ७८ 

० ०५ 


६५ 


एकूण . 


० ७८ 


० ०५ 


99 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी २६ फेब्रुवारी १ , २०२३ / माघ ६-१२ , 


प्रकल्पाचे नांव 

: कुपटा ( संग्राहक ) ल.पा.योजना मौजे कुपटा , ता . मानोरा , जि . वाशिम 

प्रकल्पाच्या कामाचा तपशीलः कुपटा ( संग्राहक ) ल.पा.योजना मौजे कुपटा , ता . मानोरा , जि . वाशिम बुडीत क्षेत्राकरीता . 
सामाजिक फायदे 

: शेती सिंचन , पाण्याच्या पातळीत वाढ इत्यादी करीता सोईसुविधा होऊ शकते . 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सामाजिक परिणामाचे निर्धारण करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा गोषवारा : समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , वाशिम 
यांचे अधिसूचनेनुसार कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग यंत्रणेचे पत्र क्र . २७०१ - रेशा - १ - कुपटा -२०१ ९ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ व महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन मधील तरतुदी लागू करण्यापासून सूट प्राप्त . 
सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

( अ ) ज्या अधिका - याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात : : - आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

आली आहे त्याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

( क ) प्रशासकाची नियुक्ती ज्या अधिसूचनेनुसार 

झाली आहे त्याचा तपशील 


कारंजा : 

दिनांक ४ जानेवारी २०२३ . 


: 


शके १ ९ ४४ 


- निरंक - 

- निरंक - 

- 


टीप . – उक्त जमिनीचा / जमिनीच्या योजनेचे ( Plan चे ) निरीक्षण उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा लाड यांच्या कार्यालयात 
करता येईल . 


धिरज मांजरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कारंजा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


